सहकार क्षेत्रातील दुग्धव्यवसायाच्या गुणात्मक 
वाढीसाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने 
अभ्यासगट गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- लवेसू-२०२३/प्र.क्र.३८ /पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ एप्रिळ, २०२३ 


शासन निर्णय:- 

विधानसभा सदस्य मा. हरिभाऊ बागडे यांनी विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित केलेल्या 
लक्षवेधी सुचनेवर दि.१७.३.२०२३ रोजी विधान मंडळात चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान विधानसभा सदस्यांनी 
उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना मा. मंत्री, दुग्धव्यवसाय यांनी सहकार क्षेत्रातील दुग्धव्यवसायाच्या 
गुणात्मक वाढीसाठी उपयायोजना करणे, खाजगी व सहकारी दुग्धव्यवसायावर शासनाचे नियंत्रण आणणे, 
दूध भेसळीस प्रतिबंध करणे इत्यादीवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. 

मा. मंत्री, दुग्धव्यवसाय यांनी विधानमंडळ सभागृहास दिलेल्या आश्वासनानुसार पुढील प्रमाणे 
अभ्यासगट गठीत करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. 


mal मा. मंत्री, दुग्धव्यवसाय विकास अध्यक्ष 
२ | AL. Aa, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण सदस्य 
३ मा. मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन सदस्य 
४ श्री. अजितदादा पवार, विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा सदस्य 
षु श्री. हरिभाऊ बागडे, विधानसभा सदस्य सदस्य 
६ श्री. सुरेश धस, विधानसभा सदस्य सदस्य 
३ श्री. विनय कोरे, विधानसभा सदस्य सदस्य 
४ श्री. माणिकराव कोकाटे, विधानसभा सदस्य सदस्य 
षु श्री. संग्राम थोपटे, विधानसभा सदस्य सदस्य 
& श्री. Vera आबिटकर, विधानसभा सदस्य सदस्य 
७  । श्री. राजेश परजणे पाटील, अध्यक्ष, महानंद, मुंबई सदस्य 
८ श्री. राजकुमार कुथे, संचालक, महानंद, मुंबई सदस्य 
९ | आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई सदस्य 
१० o | आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
।११_ | नियंत्रक, वैधमापन झास्र, मुंबई सदस्य 
१२ । व्यवस्थापकीय संचालक, महानंद, मुंबई सदस्य 
१३ । विभागीय व्यवस्थापक, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ सदस्य 
१४ | सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
१५ | उपसचिव (दुग्ध, कृषि प पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 
१) सहकारी दुग्ध व्यवसायाच्या गुणात्मक वाढीसाठी उपाययोजना सुचविणे. 
२) सहकारी आणि wert qe क्षेत्रावर शासनाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना 
सुचविणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू-२०२३/प्र.क्र.३८ /पदुम-८ 


३) सहकारी व खाजगी दुग्धव्यवसायिकांमध्ये निकोप स्पर्धेद्दारे जनतेस चांगल्या दर्जाचे दूध 
उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने तसेच दुग्धउत्पादकास योग्य दर मिळण्याच्या दृष्टीने 
उपाययोजना सुचविणे. 

४) सहकार क्षेत्रातील दुग्धव्यावसायिकांना दुग्ध प्रक्रिया व दुग्धजन्य पदार्थाच्या निर्मितीसाठी 
पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अर्थसहाय्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविणे. 

५) दूधातील भेसळ रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाई अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या 
दृष्टीने शिफारशी करणे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२११३३३४३८३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Marale Niwrutti 
Bhaguji 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१ 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (ARMA व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 

सर्व समिती सदस्य 

निवडनस्ती, पदुम-८. 


AD 


AN 


oC 


o~ 
wes 


GS ८-४) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


